Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक ४४ ] 


गुरूवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १-७, २०१८/ कार्तिक १०-१६ , शके १९ ४० [ पृष्ठे २९ , किंमत : रुपये १०-00 


: 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती 


विभागीय 


पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


१-२ 


१-६ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ, चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .-( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


. 


३-२९ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १५३७. 


विधि व न्याय विभाग 


मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ , दिनांक ११ ऑक्टोबर , २०१८ . 


क्रमांक : डिजीपी- १७१५ - प्र.क्र .३७६ - का . २०१४. 


दिवाणी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम २४ (३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , 
सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार बुलडाणा जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरीता खालील अनुसूचित नमूद प्रमाणे 
विधि अधिका- यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक १२-१०-२०१५ अन्वये २ वर्ष कालावधीसाठी नियुक्ती 
करण्यात आली होती . सदर नियुक्तीचा कालावधी समाप्त झाल्याने शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक ११-१०-२०१७ अन्वये पुढील १ वर्षासाठी 
मुदतवाढ देण्यात आली होती . 


अ.- एक -१ (१८३३). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७ , २०१८ / कार्तिक १०-१६ , शके १९ ४० 


सदर नियुक्तीस दिनांक १२-१०-२०१८ पासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा 
कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 

अनुसूची 


अ . क्र . 


नांव 


पदनाम 


( १ ) 


( ३ ) 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


१ 


२ 


३ 


( २ ) 
अॅड . विवेक माधव बापट 
अॅड. सुभाष पुंडलिक हिवाळे 
अॅड . सोनाली रमेश सावजी 
अॅड . संतोष मुलचंद खत्री 
अॅड . आशिष अनंत केसाळे 
अॅड . उदय सुधाकर आपटे 
अॅड . रजनी देवीदास बावस्कर 
अॅड . शैलेश हरिहर जोशी 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


४ 


५ 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


६ 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


७ 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


८ 


९ 


अॅड . जनार्धन मनोहर बोदडे 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


२ . 


सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन) नियम , १९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/त्यात दुरूस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


संजीव केळुसकर , 


अवर सचिव . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . १५३८ . 

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai-400 032, Dated 10th October , 2018 . 


No. SPP- 3918-1340 - C.R. 255- D - XIV. 


In exercise of the powers conferred by sub - section (8 ) of the Section 24 of the Code of Criminal 
Procedure , 1973 (Act No. II of 1974 ), the Government of Maharashtra hereby appoints Adv. Vinod Phate as 
" Special Public Prosecutor” for conducting the Session Case No. 23-2014 pending before Sessions Court, 
Washim , which is arising out of C.R. No. 23/2014 registered at Anasing Polic Station , Dist. Washim . 

2. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law 
Officers (Appointment, Conditions Of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 

3. Lump sum fees of Rs. 50,000 / - (Rupees Fifty thousand only ) as quoted by Adv . Vinod Phate 
has been already deposited by the applicant Smt. Kajal Sudhakar Navghare to the Government , 
vide R.B.I. Challan No. 9794 , dated 8-10-2018 . The amount will be paid to Adv. Vinod Phate after 
completion of the case . 

The Government reserves the right to revoke-modify - annul the order without assigning any 


reason . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VAISHALI P. BORUDE , 


Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १-७, २०१८/ कार्तिक १०-१६, शके १ ९ ४० 


३ 


संकीर्ण अधिसूचना 

: नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु), म . शा . रा ., अ , क्र . १५३९ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक २०४- लसिका २-२०१८ . - 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यांना भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे .) यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम 
( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना जा . क्र . ७८८ - कली -उजि भूसं - लसिंका -२-२०१८ , दिनांक ११ -९-२०१८ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची, अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्हाधिका - यांना , कलम १५ च्या पोट -कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात घेतल्यानंतर 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीमध्ये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तिनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत 
क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे. 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), लघुसिंचन कामे क्र . २, यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १-४७-२०१८-२०१९ , 
गाव : रिधोरा, 

तालुका 

राळेगांव , जिल्हा यवतमाळ . 
अ.क्र . 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
( १ ) ( २) 

( ३ ) 


भूमापन क्र . किंवा 


हे . 


आर 


१ 


६४/२ 


००८ 


एकूण . . 


००८ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


( १ ) प्रकल्पाचे नांव 


: 


च्या बांधकामाकरीता . मौ . रिधोरा , 


बेंबळा मुख्य कालवा सा.क्र . ८१४६५ मी . वरील उमरेड लघु पाट क्र . १ 
ता . राळेगांव, जि . यवतमाळ. 


( २ ) प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: - कालवा क्षेत्राकरीता. 


( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


बेंबळा मुख्य कालवा सा.क्र . ८१४६५ मी . वरील उमरेड लघु पाट क्र . १ च्या बांधकामामुळे ४२१ हे. जमिनीला ओलीताचा 
लाभ होणे अपेक्षित आहे . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७, २०१८/ कार्तिक १०-१६, शके १९ ४० 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गाव : रिधोरा, 

तालुका 

राळेगांव, जिल्हा यवतमाळ . 


अ.क्र . 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्र . किंवा 
गट क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


६४/२ 


००८ 


एकूण 

क्षेत्र 


००८ 


. 


अनुसूची - चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक . 


टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), लघु सिंचन कामे क्र . २, यवतमाळ यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 


यवतमाळ : 


डॉ . राजेश देशमुख, 


दिनांक २२ ऑक्टोबर , २०१८ . 


जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . १५४० . 


जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक गृह विभाग- कक्ष-४( २)-१५४४-२०१८ . – 

शासन अधिसूचना दिनांक १ फेब्रुवारी २०११ , शपथ अधिनियम , १९ ६९ क्र . एसआरव्ही -२६-२००७-३०३९-प्र.क्र .६- ई- ७- शपथ अधिनियम , ६ ९ चे ४४ 
मधील कलम ३ पोट- कलम ( २) (ब ) अन्वये शासनास विहित असलेल्या शक्तीचा वापर करुन जिल्हाधिकारी यांच्या आस्थापनेवरील कार्यरत असलेल्या नायब 
तहसीलदार किंवा अव्वल कारकून यांना त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी न्यायालयीन कामकाजाव्यतिरिक्त शपथ देण्यास व प्रतिज्ञापत्र दृढीकरण करुन देण्याचे 
अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत . 

त्यानुसार मी , डॉ . निरुपमा डांगे , जिल्हादंडाधिकारी , बुलडाणा जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील अव्वल कारकुन यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये 
न्यायालयीन कामकाजाव्यतिरिक्त शपथ देण्यास प्रतिज्ञापत्र दृढीकरण करुन देण्याचे अधिकार याद्वारे प्रदान करण्यात येत आहेत . 

अनुसूची 
अ.क्र . तहसील कार्यालयाचे नांव 

कर्मचारी यांचे नांव 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
१ 

मेहकर 

श्री . एस . व्ही . मिटकरी ( अ.का.) 
श्री . बी . व्ही . कौशल्ये ( अ.का.) 


२ 


डॉ . निरुपमा डांगे , 


बुलडाणा : 
दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१८ 


जिल्हादंडाधिकारी , बुलडाणा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १-७, २०१८/ कार्तिक १०-१६, शके १९ ४० 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १५४१ . 


जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , यांजकडून 


वाचा .-( १) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र .- आस्थापना १० ९ ३-प्र.क्र .१९- ल -१, दि . १८-८- ९ ४ . 


( २) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख (म . राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . एस.व्ही.सी.आर-४३२३ - स -४-९ ४ , 


दिनांक २२- ९ -१९९ ४ . 


( ३ ) उपसंचालक , भूमि अभिलेख, अमरावती प्रदेश, अमरावती यांचेकडील पत्र क्र . न.भू.१- परीप्रस्ताव- कावि १३९,५१०-२०१८ , 

दिनांक २६-०९-२०१८ . 


क्रमांक गावठाण - अधिसूचना- प.नो २३-२०१८. 


महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९ ३-प्र.क्र .१९- ल-१, दिनांक १८-०८-१९९ ४ अन्वये भूमि 
अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना एस.व्ही.सी.आर.-४३२२ - स- ४ 
९ ४, दिनांक २२-९-१९९४ अन्वये अमरावती विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गांवे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या 


आहेत . 


उपसंचालक , भूमि अभिलेख , अमरावती प्रदेश , अमरावती यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख , लोणार यांचे अधिनस्त 
सजा प. भू. लोणार मध्ये मौजा बिबी हे गांव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 

त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा प.भू. लोणार मध्ये मौजा बिबी हे गांव नव्याने उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, लोणार 
मध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 


परिशिष्ट 
या कार्यालयाकडील क्र . गांवठाण/ अधिसूचना /प.नो.२३-२०१८, दि . ०८-१०-२०१८ चे अधिसूचने सोबतचे परिशिष्ट 

सजा प. भू. लोणार , ता . लोणार , जिल्हा बुलढाणा मधील गावांचा/मिळकतींचा तपशील 


पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 


शेरा 


अ.क्र . जिल्हा तालुका कार्यालयाचे सद्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणांस नव्याने 

नांव ( पुनर्रचनेपुर्वी) घ्यावयाचे गांव 


सजा 


गांवे मिळकती 


गांवे 


मिळकती 


सजा 


गांवे 


मिळकती 


( १ ) 


( ४ ) 


( ६) 


( २ ) ( ३ ) 
बुलढाणा लोणार 


१ . 


बिबी 


उप 
अधीक्षक , 
भूमि 
अभिलेख , 
लोणार 


( ५ ) 
प.भू. लोणार 

१६०२ 
लोणार सुलतानपुर ९ ४४ 

अंजनी खुर्द ४३६ 
किनगाव जट्ट ४८७ 
वेणी ६३८ 


( ७ ) 

( ८ ) 
६ ९ ५ प . भू . 

लोणार १६०२ 
लोणार सुलतानपूर ९ ४४ 

अंजनी खुर्द ४३६ 
किनगाव जट ४८७ 
वेणी ६३८ 
बिबी 

६ ९ ५ नव्याने समाविष्ट 


४१०७ 


१ 


६ ९ ५ 


४८०२ 


एकूण ५ 
गांवे 


एकूण ६ 
गांवे 


गांव 


तसेच सनद फी रुपये रु.१,३४,६७३ वसूल करावी . 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १९ -१०-२०१८ पासून होणेची आहे . 


अ.-एक -२ ( १८३३ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७, २०१८/ कार्तिक १०-१६ , शके १९ ४० 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १५४२. 
वाचा.- (१ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र .- आस्थापना १० ९ ३-प्र.क्र .१ ९- ल -१ , दि . १८-८-९ ४ . 

( २) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . एस.व्ही.सी.आर-४३२३- स -४-९ ४ , 

दिनांक २२ - ९ -१९९ ४ . 
( ३ ) उपसंचालक , भूमि अभिलेख, अमरावती प्रदेश , अमरावती यांचेकडील पत्र क्र . न.भू.१-परी प्रस्ताव- कावि ३२८-२०१८ , 

दिनांक २६-०९ -२०१८ . 


क्रमांक गावठाण - अधिसूचना - प.नो २४-२०१८. – 


महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३-प्र.क्र .१९ - ल -१ , दिनांक १८-०८-१९९ ४ अन्वये 
भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना एस.व्ही.सी.आर.- ४३२२ 
स- ४-९ ४, दिनांक २२-९-१९९ ४ अन्वये अमरावती विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गांवे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या 


आहेत . 


उपसंचालक , भूमि अभिलेख, अमरावती प्रदेश , अमरावती यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख , बुलढाणा 

यांचे 
अधिनस्त सजा धाड मध्ये मौजा अंभोडा हे गांव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावीत केले आहे . त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमुद 
केलेलेप्रमाणे सजा धाड मध्ये मौ. अंभोडा हे गाव नव्याने उपअधिक्षक भूमिअभिलेख बुलढाणा मध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून 
परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 


परिशिष्ट 
या कार्यालयाकडील क्र . गांवठाण/ अधिसूचना/प.नो.२४-२०१८ , दि . ०८-१०-२०१८ चे अधिसूचने सोबतचे परिशिष्ट 

सजा प . भू. धाड , ता . बुलढाणा, जिल्हा बुलढाणा मधील गावांचा/मिळकतींचा तपशील 
अ.क्र . जिल्हा 

तालुका कार्यालयाचे सद्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणांस नव्याने पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 
नांव 

( पुनर्रचनेपुर्वी) घ्यावयाचे गांव 


शेरा 


सजा 


गांवे 


मिळकती 


गांवे मिळकती 


सजा 


गांवे 


मिळकती 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


( ८ ) 


१ . 


धाड 


१०६३ 


अंभोडा 


३४२ धाड 


१०६३ 


बुलढाणा बुलढाणा उप 

अधीक्षक , 
भूमि 


७४१ 


७४१ 


धाड 
पिंपळगांव 
सराई 
चांडोळ 


धाड 
पिंपळगांव 
सराई 
चांडोळ 


अभिलेख, 


१०२२ 


१०२२ 


बुलढाणा 


मासरुळ ५५ ९ 
पाडाळी ४८५ 
देउळघाट १६५८ 

५८५ 


मासरूळ ५५ ९ 
पाडाळी ४८५ 
देउळघाट १६५८ 

५८५ 
अंभोडा 

३४२ नव्याने समाविष्ट 


दहिद बु . 


दहिद बु . 


३४२ 


एकूण ७ 
गांवे 


६४५५ 


६११३ एकूण १ 

गांव 


एकूण ८ 


गांवे 


तसेच सनद फी रुपये रु . २,१२,८०० वसूल करावी . 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १९- १०-२०१८ पासून होणेची आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १-७ , २०१८/ कार्तिक १०-१६, शके १९ ४० 


७ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १५४३ . 


वाचा .- (१ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र .- आस्थापना १०९ ३ -प्र.क्र .१ ९- ल -१, दि . १८-८ -९ ४ . 


( २) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . एस.व्ही.सी.आर- ४३२३ - स -४ -९ ४ , 


दिनांक २२ - ९ -१ ९९ ४ . 


( ३) उपसंचालक , भूमि अभिलेख , अमरावती प्रदेश , अमरावती यांचेकडील पत्र क्र . न.भू.१ - परी प्रस्ताव -मौजानिंभोरा बो - कावि ५९९ -२०१८ , 

दिनांक २७-०८-२०१८ प्राप्त दिनांक २५-०९-२०१८ . 


क्रमांक गावठाण - अधिसूचना- प.नो २६-२०१८. – 


महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३-प्र.क्र .१९- ल-१ , दिनांक १८-०८-१९९ ४ अन्वये भूमि 
अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना एस.व्ही.सी.आर.- ४३२२ - स-४-९ ४ , 
दिनांक २२-९-१९९ ४ अन्वये अमरावती विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गांवे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या 


आहेत . 


उपसंचालक , भूमि अभिलेख , अमरावती प्रदेश , अमरावती यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख, धामणगांव यांचे अधिनस्त 
सजा धामणगांव (रेल्वे) मध्ये मौजा निम्भोरा बोडका हे गांव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 


त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा धामणगाव (रेल्वे) मध्ये मौजा निम्भोरा बोडका हे गांव नव्याने उप अधीक्षक , 
भूमि अभिलेख , धामणगाव मध्ये समाविष्ट करुन त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एकद्वारे मंजुरी देणेत येत 
आहे . 


परिशिष्ट 


या कार्यालयाकडील क्र . गांवठाण / अधिसूचना/ प.नो.२६-२०१८, दि . ०८-१०-२०१८ चे अधिसूचने सोबतचे परिशिष्ट 

उप अधिक्षक , भूमि अभिलेख , धामणगांव , जिल्हा अमरावती मधील गावांचा/मिळकतींचा तपशील 


अ.क्र . जिल्हा तालुका 

तालुका कार्यालयाचे सद्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणांस नव्याने 
नांव 

( पुनर्रचनेपुर्वी ) घ्यावयाचे गांव 


पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 


शेरा 


सजा 


गांवे मिळकती 


गांवे मिळकती 


सजा 


गांवे 


मिळकती 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


( ८ ) 


१ . 


अमरावती धामणगाव उप 


धामणगांव तळेगाव 


१६१६ निम्भोरा 


७१४ धामणगाव तळेगाव 


१६१६ 


अधीक्षक , 


(रेल्वे ) 


( दशासर ) 


बोडका 


(रेल्वे) ( दशासर ) 


भूमि 


निंबोली 


५८ ९ 


निंबोली 


५८ ९ 


अभिलेख , 


चिंचोली 


५०६ 


चिंचोली 


५०६ 


धामणगाव 


चळका पटाचे ३१५ 


चळका पटाचे ३१५ 


उसळ गव्हाण १८८ 


उसळ गव्हाण १८८ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १-७, २०१८ / कार्तिक १०-१६ , शके १९ ४० 


परिशिष्ट - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५) 


( ६ ) 


( ७ ) 


( ८ ) 


देगाव 


२६५ 


देगाव 


२६५ 


४६ 


४६ 


सालनापूर 
नारगावंडी 


सालनापूर 
नारगावंडी 


११७ 


११७ 


आसेगाव 


१८१ 


आसेगाव 


१८१ 


सावळा 


२२६ 


सावळा 


२२६ 


१७ ९ 


नागापूर 


१७९ 


नागापूर 
वाढोणा 


२६२ 


वाढोणा 


२६२ 


भिल्ली 


९ ६ 


भिल्ली 


९ ६ 


कामनापूर 


८ ९ 


८ ९ 


कामनापूर 
मंगरुल 


मंगरुल 


१५५२ 


१५५२ 


दस्तागिर 


दस्तागिर 


अंजनसिंगी ९ ११ 


अंजनसिंगी ९ ११ 
विरुळ (रोंघे ) ७१६ 


विरुळ (रोंघे) ७१६ 


निम्भोरा 


७१४ नव्याने समाविष्ट 


बोडका 


७१४ 


एकूण १७ ७८५४ एकूण १ 
गांवे 

गांव 


एकूण १८ ८५६८ 
गांवे 


तसेच सनद फी रुपये रु . ६,२ ९, ४२४ वसूल करावी. 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १९- १०-२०१८ पासून होणेची 


आहे. 


एस . चोक्कलिंगम , 


पुणे : 
दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१८ . 


जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , 
भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ), पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १-७, २०१८/ कार्तिक १०-१६ , शके १९ ४० 


९ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


६ 


सोमवार , ऑक्टोबर १५ , 

२०१८ / आश्विन 

२३ , शके 


१ ९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ९ . 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक उ.वि.अ. तथा भूसं - अका- कावि .- १० ९४-२०१८. – 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट - कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक एमआयएस 
११-२०१४-सी.आर. ७७- ए -२ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा केला आहे) द्वारे भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” असे 
संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना [ सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट -कलम (ए झेड) नुसार] जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने 
समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे; 


[ 


आणि ज्याअर्थी, या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, 
अनुसूची-एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे त्यांचा उल्लेख “ उक्त भूमी ” असा करण्यात येईल ) अनुसूची-दोन मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल ) 
याबाबत जिल्हाधिकारी , वाशिम यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदर्ह कायद्याच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) नुसार सार्वजनिक 
कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे; 


आणि ज्याअर्थी, सदहूं भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये नमूद केलेले आहे ; 


अ .-एक-३ ( १८३३ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७, २०१८ / कार्तिक १०-१६, शके १ ९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये नमूद केलेला आहे; 


आणि ज्याअर्थी, या भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट- कलम ( १ ) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करण्याकरीता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे . ( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची-पाच मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे ) ; 


त्याअर्थी, आता सदर्ह कायद्याच्या कलम ११ चे पोट- कलम ( ४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदई भूमी कायद्याच्या प्रकरण ४ 
खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार 
करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. 


परंतु , जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोट- कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमि मालकास सुट देऊ शकेल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानिची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिकारी याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदहूं भूमि संपादन कायद्याचे कलम -११ च्या पोट-कलम ( ५) अन्वये जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त नियम " 
असा करण्यात येईल ) चे नियम १० मधील उपनियम (३ ) अन्वये भूमि अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेतील . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदहूं कायद्याचे कलम ३ पोट- कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची-एक 


जमिनीचे वर्णन 


भुसंपादन प्रकरण क्रमांक २२-४७-२०१५-१६ , 
गावाचे नावः उकळीपेन , ता . वाशिम , जिल्हा वाशिम 
अ . क्र . सर्व्हे नंबर/ गट क्रमांक अंदाजे क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


२० ९ 


००९ 


२ 


२०७ 


००८ 


३ 


२०६ 


० १० 


४ 


२०४ 


० १५ 


५ 


२०५ 


० ६४ 


६ 


२०५ 


००९ 


७ 


१७१ 


० ०६ 


८ 


१७१ 


० ०८ 


९ 


१६ ९ 


० ११ 


१० 


१६ ९ 


० १० 


११ 


६६ 


० २२ 


१२ 


१६५ 


० १५ 


१३ 


१६४ 


० १३ 


१४ 


११८ 


० ३५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७, २०१८/ कार्तिक १०-१६, शके १९ ४० 


११ 


अनुसूची- एक - चालू 
( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


१५ 


१२० 


० १६ 


१६ 


१२० 


० ०६ 


१७ 


१२० 


० ०७ 


१८ 


१२० 


०० ९ 


१ ९ 


१२२ 


२० 


१२२ 


० ०७ 


२१ 


१२५ 


० ०३ 


२२ 


१२५ 


० ०५ 


२३ 


१२६ 


० १० 


२४ 


१२८ 


० १० 


२५ 


१२ ९ 


० १४ 


२६ 


१२ ९ 


००६ 


२७ 


१३० 


० १३ 


२८ 


१३४ 


० ०७ 


२ ९ 


१३४ 


० १० 


३० 


१३५ 


० १४ 


३१ 


१०२ 


० ०३ 


३२ 


१०२ 


० १० 


३३ 


१०२ 


० १२ 


६६ 


००७ 


३४ 
३५ 


१४० 


० ४५ 


३६ 


१४१ 


० ५३ 


३७ 


६७ 


० १२ 


३८ 


६८ 


००१ 


३ ९ 


६८ 


O 


४० 


६८ 


० ०३ 


४१ 


६ ९ 


० २७ 


४२ 


७० 


० १० 


४३ 


७० 


० १४ 


४४ 


७० 


००८ 


४५ 


७१ 


४६ 


७२ 


४७ 


१७३ 


० १२ 


४८ 


१७४ 


० २० 


एकूण 


६२१ 


संपादनाचे प्रयोजन :- मौजे उकळी पेन येथील जमीन धुमका ल . पा . यो . चे उजव्या मुख्य कालव्याचे कामाकरिता. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७, २०१८ / कार्तिक १०-१६ , 


शके १ ९ ४० 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 


: - धुमका ल . पा . योजना . 

मौजा उकळीपेन येथील जमीन धुमका ल . पा . यो . चे उजव्या मुख्य कालव्याचे 
कामाकरिता. 


सामाजिक फायदे 


: - पिण्याचे पाण्याची पातळी वाढते , गुरे, ढोरांना पिण्याचे पाण्याची सोय होते. 

अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे :- विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा गोषवारा . 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला : महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३-०३-२०१५ 
नुसार उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त . 
संदर्भ :-कार्यकारी अभियंता, वाशिम पाटबंधारे विभाग , वाशिम यांचे पत्र जा . क्र . ४६२४- रेशा- भुस - धुमका-२०१८ , 

दिनांक ० ९ - १०-२०१८ , सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 
(१) ज्या अधिका-याची प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आली त्या अधिका -यांचे पदनाम : - आवश्यकता नाही. सबब , माहिती निरंक . 
( २) प्रशासकाचेकार्यालयाचा पत्ता 

निरंक . 
( ३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे त्याचा तपशील निरंक . 
टीप : उक्त जमिनीचा जमिनीच्या योजनेचे( Plan) निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , वाशिम यांचेकार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता 


: 


येईल . 


भाग १ असा . ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १० . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक उविअ तथा भूसं - अका- कावि -१० ९७-२०१८. - 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट- कलम ( ३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक एमआयएस 
११-२०१४- सी.आर. ७७- ए-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ उक्त अधिसूचना ” असा केला आहे ) द्वारे भूमि संपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” असे 
संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना [ सदरहू कायद्याच्या कलम ३ ( कलम ए झेड) नुसार ] जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर 
पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन 
म्हणून घोषित करण्यात आले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, 
अनुसूची-एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्यांचा उल्लेख “ उक्त भूमि ” असा करण्यात येईल ) अनुसूची-दोन मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . (यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल ) 
याबाबत जिल्हाधिकारी , वाशिम यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदहूं कायद्याच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) नुसार सार्वजनिक 
कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७, २०१८/ कार्तिक १०-१६, शके १९ ४० 


१३ 


आणि ज्याअर्थी, सदहू भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -तीन मध्ये नमूद 

केलेले आहे; 
आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये नमूद केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, या भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट -कलम ( १) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करण्याकरीता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे . (प्रशासकाचीनियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची-पाच मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे ); 

त्याअर्थी, आता, सदई कायद्याच्या कलम ११ चे पोट - कलम ( ४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदहू भूमि कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 

परंतु, जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोट-कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमि मालकास सुट देऊ शकेल. 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळेतिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानिची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही. 

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदहूं भूमि संपादन कायद्याचे कलम -११ च्या पोट- कलम (५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त नियम " 
असा करण्यात येईल ) चे नियम १० उपनियम ( ३) अन्वये भूमि अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदहूं कायद्याचे कलम ३ पोट -कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 

भूमीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०-४७-२०१७-१८ , 
गावाचे नाव : - एकलासपुर , ता . वाशिम, जिल्हा वाशिम 
अ . क्र . सर्व्हे नंबर / गट क्रमांक अंदाजे क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे.आर 


१ 


१२९ 


५३/ ३ अ 
५३/४ 


० २५ 


एकूण 


१५४ 


संपादनाचे प्रयोजन :- मौजे एकलासपुर येथील जमीन वाकद संग्राहक बृ. ल . पा . यो . चे बुडीत क्षेत्राचे कामाकरिता. 

अनुसूची-दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

वाकद संग्राहक बृ. ल . पा . योजना. 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 

मौजा एकलासपुर येथील जमीन वाकद संग्राहक बृ.ल.पा.यो. चे बुडीत क्षेत्राचे 

कामाकरिता. 
सामाजिक फायदे 

पिण्याच्या पाण्याची पातळी वाढते , गुरे , ढोरांना पिण्याच्या पाण्याची सोय होते . 


: 


: 


अ.- एक -४ ( १८३३ ). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७, २०१८ / कार्तिक १०-१६, शके १९ ४० 


अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे :- विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची- चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा गोषवारा 


. 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला : - महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक १३-०३-२०१५ 
नुसार उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त . 
संदर्भ :-कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग, वाशिम (बांधकाम ) यांचे पत्र जा . क्र .३११४-रेशा - भूसं - जयपूर-२०१८ , 
दिनांक ०६-१०-२०१८ , सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 
( १) ज्या अधिका -याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिका-यांचेपदनाम : - आवश्यकता नाही. सबब , माहिती निरंक . 
( २) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक . 
( ३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे त्याचा तपशील 

निरंक . 
टीप : उक्त जमिनीचा/ जमिनीच्या योजनेचे( Plan चे) निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , वाशिम यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


: 


भाग १ असा . ( अ. वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ११ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक उविअ तथा भूसं - अका - कावि - ११००-२०१८ . – 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट -कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक एमआयएस 
११-२०१४- सी.आर . ७७- ए-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा केला आहे) द्वारे भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” असे 
संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना [ सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट- कलम (ए झेड) नुसार ] जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने 
समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्यावतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, 
अनुसूची-एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्यांचा उल्लेख “ उक्त भूमि ” असा करण्यात येईल ) अनुसूची- दोन मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल ) 
याबाबत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदर्ह कायद्याच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१ ) नुसार सार्वजनिक 
कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदई भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादित करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये नमूद केलेले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये 

नमूद 

केलेला आहे; 
आणि ज्याअर्थी, या भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट - कलम ( १) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करण्याकरीता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे . ( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची-पाच मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे ); 

त्याअर्थी, आता, सदहूं कायद्याच्या कलम ११ चे पोट- कलम ( ४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदहू भूमि कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७, २०१८ / कार्तिक १०-१६ , शके १९ ४० 


१५ 


परंतु, जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोट - कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमि मालकास सुट देऊ शकेल . 

परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानिची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिका -याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदहूं भूमि संपादन कायद्याचे कलम-११ च्या पोट - कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त नियम " 
असा करण्यात येईल ) चे नियम १० मधील उपनियम (३) अन्वये भूमि अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील . 
आणि 

म्हणून , त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदई कायद्याचे कलम ३ पोट -कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची-एक 

भूमीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २०-४७-२०१५-१६ , 
गावाचे नाव : - एकलासपूर , ता . वाशिम , जिल्हा वाशिम . 

सर्व्हे नंबर / गट क्रमांक अंदाजे क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


अ.क्र . 


१ 


३० 


००८ 


२ 


३५/३ 


००४ 


३ 


३५/२ 


००१ 


एकूण . 


० १३ 


: 


: 


संपादनाचे प्रयोजन :- मौजे एकलासपूर येथील जमीन वाकद संग्राहक बृ . ल . पा . यो . चे पर्यासी रस्त्याचे कामाकरिता. 

अनुसूची-दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

वाकद संग्राहक बृ . ल . पा . योजना. 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील मौजा एकलासपूर येथील जमीन वाकद संग्राहक बृ. चे पर्यायी रस्त्याचे कामाकरिता. 
सामाजिक फायदे 

पर्यायी रस्त्याची सोय होते . 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींच्या विस्थापना आवश्यकतेची कारणे 

विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 
अनुसूची - चार 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला : - महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक १३-०३-२०१५ 
नुसार उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त . 
संदर्भ :-कार्यकारी अभियंता , लघु पाटबंधारे विभाग , वाशिम ( बांधकाम ) यांचे पत्र जा . क्र . ३१४४ -रेशा- भूसं - जयपूर -२०१८ , 
दिनांक ०६-१०-२०१८ , सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 
( १) ज्या अधिका-याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिका -याचे पदनाम : - आवश्यकता नाही. सबब, माहिती निरंक . 
( २ ) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक . 
( ३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे त्याचा तपशील 

निरंक . 


टीप : उक्त जमिनीचा/ जमिनीच्या योजनेचे ( Plan चे) निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , वाशिम यांचेकार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७, २०१८/ कार्तिक १०-१६, शके १९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १२ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक उ.वि.अ. तथा भू . सं.-अ. का .- कावि - ११०३-२०१८ . - 


" 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट- कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने, महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक MIS-11 
2014 -C.R. - 77-A -2, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा केला आहे ) द्वारे भूमी संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) ( यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना 
संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना ( सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट- कलम [ए झेड ] नुसार ) जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने 
समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे 


आणि, ज्याअर्थी, या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, 
अनुसूची-एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे त्यांचा उल्लेख “ उक्त भूमी ” असा करण्यात येईल ) अनुसूची-दोन मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल ) 
याबाबत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोट- कलम ( १) नुसार सार्वजनिक 
कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते असे अधिसूचीत करणे आवश्यक आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सदई भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- तीन मध्ये 

नमूद 

केले आहे 


आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये नमूद केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, या भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट-कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करण्याकरीता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे, (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाच मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे ) ; 


त्याअर्थी, आता सदर्दू कायद्याच्या कलम-११ चे पोट- कलम ( ४) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदर्ह भूमी कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु, जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचीत केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोट-कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल . 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिका -याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही. 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदर्ह भूमी संपादन कायद्याचे कलम -११ च्या पोट - कलम ( ५) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात येईल ) चे नियम १० मधील उपनियम (३ ) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे कामी हाती घेतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७ , २०१८ / कार्तिक १०-१६, शके १ ९ ४० 


१७ 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदर्ह कायद्याचे कलम ३, पोट - कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 
भूमीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-४७-२०१८-१९ , 
गावाचेनाव वाई, तालुका वाशिम, जिल्हा वाशिम 


अ . क्र . 


सर्व्हे नंबर/ गट नंबर 


अंदाजे क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . 


आर 


१ 


१७७ 


० १५ 


२ 


१७८ 


०६९ 


३ 


१७ ९ 


१३१ 


४ 


१८२ 


२०६ 


५ 


१८३ 


११० 


६ 


१८४ 


० १० 


७ 


१८५ 


० ४२ 


८ 


१ ९ ७ 


११६ 


९ 


१ ९ ८ 


० ८४ 


१० 


२०२ 


९ ० 


एकूण . . 


८ ७३ 


संपादनाचे प्रयोजन : -मौजे वाई येथील जमीन जयपुर ल . पा . यो . चे बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता. 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: - जयपुर ल.पा.योजना 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 


: 


मौजे वाई येथील जमीन जयपुर ल . पा . यो . चे बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता 
पिण्याचे पाण्याची पातळी वाढते , गुरे ढोरांना पिण्याचे पाण्याची सोय होते . 


सामाजिक फायदे 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाच्या 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक . 


आवश्यकतेची कारणे 
अ .- एक -५ ( १८३३ ) . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७, २०१८/ कार्तिक १०-१६ , शके १ ९ ४० 


अनुसूची - चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा 


( सामाजिक परिणामाचेनिर्धारण करणा- या यंत्रणेने 
दिल्याप्रमाणे) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३-३-२०१५ नुसार उक्त 
अधिनियमाचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू 
करण्यापासून सुट प्राप्त . संदर्भ : कार्यकारी अभियंता , 

लघु 
पाटबंधारे विभाग , वाशिम (बांधकाम ) यांचे पत्र जा . क्र . ३१४५ 
रेशा- भूसं- जयपुर -२०१८ , दिनांक ६-१०-२०१८ . 
सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची - पाच 


: 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 
( १) ज्या अधिका-यांची प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आली आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक . 

आहे त्याचे पदनाम 
( २ ) प्रशासकाचेकार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
(३ ) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे , 

निरंक 
त्याचा तपशील . 


: 


टीप : - उक्त जमिनीचा/ जमिनीच्या योजनेचे( Plan) चे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वाशिम यांच्या कार्यालयात 
करता येईल . 


भाग १ ( असा.) ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १३. 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक उ.वि.अ. तथा भू . सं.-अ. का .- कावि - ११०६-२०१८ . – 


" 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट- कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने , महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक MIS -11 
2014- C.R.- 77 -A -2, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा केला आहे) द्वारे भूमी संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना 
संबोधण्यात यावे ) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना ( सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट- कलम [ए झेड ] नुसार ) जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने 
समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ; 


आणि, ज्याअर्थी, या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, 
अनुसूची-एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे त्यांचा उल्लेख “ उक्त भूमी ” असा करण्यात येईल ) अनुसूची-दोन मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल ) 
याबाबत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम-११ च्या पोट-कलम ( १) नुसार सार्वजनिक 
कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते असे अधिसूचीत करणे आवश्यक आहे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७ , २०१८ / कार्तिक १०-१६, शके १ ९ ४० 


१ ९ 


आणि ज्याअर्थी, सदई भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये नमूद केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये नमूद केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, या भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट- कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करण्याकरीता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे , (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाच मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे ) ; 


त्याअर्थी, आता सदहूं कायद्याच्या कलम -११ चे पोट- कलम ( ४) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदर्ह भूमी कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु, जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचीत केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोट- कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल . 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिका-याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही. 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदर्ह भूमी संपादन कायद्याचे कलम -११ च्या पोट- कलम ( ५) अन्वयेजिल्हाधिकारी हे भूमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात येईल ) चे नियम १० मधील उपनियम ( ३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे कामी हाती घेतील . 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदर्ह कायद्याचे कलम ३, पोट - कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

भूमीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-४७-२०१८-१९ , 
गावाचे नाव सावळी, तालुका वाशिम, जिल्हा वाशिम 
सर्व्हे नंबर/ गट नंबर 

अंदाजे क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


हे . आर 


१ 


२७८ 


३२४ 


२ 


३०१ 


४३५ 


३ 


२ ९ ४ 


३८७ 


४ 


३०४ 


१४३ 


५ 


३०५ 


१५७ 


एकूण .. 


१४ ४६ 


संपादनाचे प्रयोजन :-मौजे सावळी येथील जमीन जयपुर ल . पा. यो . चे बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता. 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७, २०१८/ कार्तिक १०-१६ , शके १९ ४० 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


जयपुर ल.पा.योजना 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 


मौजे सावळी येथील जमिन जयपुर ल. पा . यो . चे बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता. 
पिण्याचे पाण्याची पातळी वाढते , गुरे ढोरांना पिण्याचेपाण्याची सोय होते. 


सामाजिक फायदे 


: 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींच्या विस्थापनाच्या 


आवश्यकतेची कारणे 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही , सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची - चार 
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३-३-२०१५ नुसार उक्त 
( सामाजिक परिणामाचेनिर्धारण करणा- या यंत्रणेने 

अधिनियमाचे प्रकरण दोन व प्रकरण तिन मधील तरतुदी लागू 
दिल्याप्रमाणे ) 

करण्यापासून सुट प्राप्त . संदर्भ : कार्यकारी अभियंता, 

लघु 
पाटबंधारे विभाग , वाशिम (बांधकाम ) यांचे पत्र जा . क्र . ३१४५ 
रेशा- भूसं - जयपुर -२०१८ , दिनांक ६-१०-२०१८ . 
सबब माहिती निरंक . 


: 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 
( १) ज्या अधिका- यांची प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आली आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 

आहे त्याचेपदनाम 
( २ ) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
( ३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे, 

निरंक 
त्याचा तपशिल. 


: 


: 


टीप : - उक्त जमिनीचा/ जमिनीच्या योजनेचे (Plan) चेनिरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , वाशिम यांच्या कार्यालयात 
करता येईल. 


भाग १ ( असा.) ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १४ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक उ.वि.अ. तथा भू. सं .- अ.का.- कावि -११०९ -२०१८ . - 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट-कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने, महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक MIS - 11 
2014- C.R.- 77 -A-2, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा केला आहे) याद्वारे भूमी संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना 
संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना ( सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट- कलम [ए झेड ] नुसार ) जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने 
समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७ , २०१८ / कार्तिक १०-१६, शके १ ९ ४० 


२१ 


आणि , ज्याअर्थी, या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, 
अनुसूची-एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्यांचा उल्लेख “ उक्त भूमी ” असा करण्यात येईल ) अनुसूची-दोन मध्ये नमुद 

केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल ) 
याबाबत जिल्हाधिकारी , वाशिम यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोट -कलम (१) नुसार सार्वजनिक 
कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते असे अधिसूचीत करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदई भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये नमूद केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये नमूद केलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, या भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट -कलम (१ ) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करण्याकरीता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे, (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाच मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे ) ; 

त्याअर्थी, आता सदहूं कायद्याच्या कलम -११ चे पोट- कलम (४ ) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदर्ह भूमी कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अश्या जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही 

परंतु, जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचीत केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोट-कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिका -याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही ; 

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदई भूमी संपादन कायद्याचे कलम -११ च्या पोट -कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात येईल ) चे नियम १० मधील उपनियम (३ ) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे कामी हाती घेतील. 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदर्ह कायद्याचे कलम ३, पोट -कलम (ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

भूमीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-४७-२०१८-१९ , 
गावाचे नाव झोडगा , तालुका वाशिम , जिल्हा वाशिम 
सर्व्हे नंबर/ गट नंबर 

अंदाजे क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


हे . आर 


१ 


७/२ 


० ८० 


२ 


७/३ 


२४० 


३ 


८ 


७ ९ ६ 


४ 


८ 


० ८१ 


५ 


९ 


६१८ 


६ 


१०/१ 


२०१ 


७ 


१०/३ 


०३४ 


८ 


१० / ३ अ 


० २७ 


९ 


१०/४ 


१ १८ 


१० 


१०/५ 


१० ९ 


११ 


११/१ 


० ८० 


अ.- एक-६ ( १८३३) . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७, २०१८/ कार्तिक १०-१६ , शके १९ ४० 


अनुसूची - एक - चालू 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१२ 


११/४ 


१२७ 


१३ 


१३/२ 


१५० 


१४ 


१४/१ 


१५१ 


१५ 


१४/२ 


१८१ 


एकूण .. 


२ ९ ९ ३ 


: 


: 


संपादनाचे प्रयोजन :-मौजे झोडगा येथील जमिन जयपुर ल . पा. यो . चे बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता. 

अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

जयपुर ल.पा. योजना 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 

मौजे झोडगा येथील जमिन जयपुर ल . पा . यो . चे बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता . 
सामाजिक फायदे 

पिण्याचे पाण्याची पातळी वाढते , गुरे ढोरांना पिण्याचे पाण्याची सोय होते . 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापनाच्या 
आवश्यकतेची कारणे 

विस्थापनाची आवश्यकता नाही , सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची - चार 
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३-३-२०१५ नुसार उक्त 
( सामाजिक परिणामाचेनिर्धारण करणा- या यंत्रणेने 

अधिनियमाचे प्रकरण दोन व प्रकरण तिन मधील तरतुदी लागू 
दिल्याप्रमाणे ) : 

करण्यापासून सुट प्राप्त . संदर्भ : कार्यकारी अभियंता , 

लघु 
पाटबंधारे विभाग, वाशिम ( बांधकाम ) यांचे पत्र जा . क्र . ३१४५ 
रेशा- भूसं - जयपुर-२०१८ , दिनांक ६-१०-२०१८ . 

सबब माहिती निरंक . 
अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 
( १) ज्या अधिका- यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 

आहे त्याचे पदनाम 
( २) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
( ३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे , 

निरंक 
त्याचा तपशिल . 


: 


: 


टीप : - उक्त जमिनीचा/ जमिनीच्या योजनेचे( Plan) चे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वाशिम यांच्या कार्यालयात 
करता येईल . 


वाशिम : 
दिनांक : ११ ऑक्टोबर २०१८ . 


डॉ . शरद जावळे . 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , वाशिम . 


: 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७, २०१८/ कार्तिक १०-१६, शके १९ ४० 


२३ 


७ 


शुक्रवार , ऑक्टोबर १९ , २०१८ / आश्विन २७, शके १ ९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( अ.वि.पु.) म.शा.रा., अ.क्र . १५ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 


क्र.कलि.भ.सं.- कावि -१९५६-२०१८. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे .) 
याच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक मंअ .- भू.सं - कावि -१२०-२०१६, 
दिनांक ०७-०४-२०१६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे. तसेच शुद्धीपत्रक अंतिम प्रसिद्धी दिनांक २६-१०-२०१६ रोजी झाली आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोन मध्ये अधिक 
तपशिलवार विनिर्दीष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे. 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे. असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


“ 


आणि ज्याअर्थी, प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम, कार्यालयाचा पत्ता व ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 
करण्यात आली त्या अधिसूचनेचा तपशील अनुसूची- पाच मध्ये दिलेला आहे. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७ , २०१८ / कार्तिक १०-१६, शके १९ ४० 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन हे जिल्हाधिकारी आहेत . 

अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


८ - अ नुसार 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७-४७-२००९-१०, गाव-मौजा लंघापूर, तालुका-मुर्तिजापूर, जिल्हा- अकोला . 
अ.क्र . नमुना ८ - अ नुसार 

संयुक्त मोजणी प्रमाणे अ.क्र . नमुना ८ - अ नुसार 

८ - अ नुसार 
घर क्रमांक संपादित क्षेत्र संपादित क्षेत्र 

घर क्रमांक संपादित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) ( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


संयुक्त मोजणी प्रमाणे 
संपादित क्षेत्र 

( ४ ) 


चौ.फूट 


चौ.मी. 


चौ.मी. 


चौ.फूट 


चौ.मी. 


चौ.मी. 


१ 


११७५.०० 


१० ९ .२० 


२३१.०० 


३१ 


२२ क 


३००.०० 


२७.८८ 


१५.०० 


१ 

२ 


६१२.०० 


५६.८८ 


३८.०० 


३२ 


२३ 


४८०.०० 


४४.६१ 


३२.५० 


२ 

३ 


३ 


३८०.०० 


३५.३२ 


५७.०० 


३३ 


२४ 


२५०.०० 


२३.२३ 


३१.५० 


४ 


४ 


२३८.०० 


२२.१२ 


२ ९ .०० 


३४ 


२४ अ 


२५०.०० 


२३.२३ 


३१.५० 


५ 


४ अ 


२३८.०० 


२२.१२ 


२८.०० 


३५ 


२५ 


३५०.०० 


३२.५३ 


३१.५० 


६ 


५ 


५४०.०० 


५०.१ ९ 


४२.०० 


३६ 


२५ अ 


३५०.०० 


३२.५३ 


३१.५० 


७ 


६ 


५४०.०० 


५०.१ ९ 


६३.०० 


३७ 


२६ 


५६६.०० 


५२.६० 


३८.०० 


८ 


७ 


१ ९ ४४.०० 


१८०.६७ 


१७१.०० 


३८ 


२६ अ 


५६६.०० 


५२.६० 


३८.०० 


९ 


९ 


६७१.०० 


६२.३६ 


५४.५० 


३ ९ 


२७ 


२८८.०० 


२६.७७ 


२६.२५ 


१० 


१० 


६७१.०० 


६२.३६ 


५४.५० 


४० 


२८ 


२८८.०० 


२६.७७ 


२६.२५ 


११ 


११ 


१३ ९ २.०० 


१२ ९ .३७ 


१५ ९ .५० 


४१ 


२ ९ 


६००.०० 


५५.७६ 


१५४.०० 


१२ 


१२ 


१२३२.०० 


११४.५० 


१४५.८५ 


४२ 


२९अ 


२००.०० 


१८.५ ९ 


१५४.०० 


१३ 


१२ अ 


१६०.०० 


१४.८७ 


१३.६६ 


४३ 


३० 


५७०.०० 


५२.९ ७ 


३८.०० 


१४ 


१३ 


१३ ९ २.०० 


१२ ९ .३७ 


१५९ .५० 


४४ 


३१ 


३००.०० 


२७.८८ 


६०.०० 


१५ 


१४ 


७००.०० 


६५.०६ 


९ ०.०० 


४५ 


३१ अ 


४००.०० 


३७.१७ 


७०.०० 


१६ 


१५ 


५७६.०० 


५३.५३ 


५०.०० 


४६ 


३१ ब 


१४७५.०० 


१३७.०८ 


११६.२५ 


१७ 


१६ 


१००.०० 


९ .२ ९ 


३२.१६ 


४७ 


३१ क 


१४७५.०० 


१३७.०८ 


९ ८.०० 


१८ 


१६ अ 


१००.०० 


९ .२ ९ 


२२.१६ 


४८ 


३२ 


२१०.०० 


१ ९ .५२ 


४१.०० 


१ ९ 


१६ ब 


१००.०० 


९ .२ ९ 


२२.१६ 


४ ९ 


३२ अ 


१ ९ ५.०० 


१८.१२ 


४१.०० 


२० 


१८ 


४८०.०० 


४४.६१ 


३३.२५ 


५० 


३२ ब 


१०५३.०० 


९ ७.८६ 


४१.०० 


२१ 


१ ९ 


४१६.०० 


३८.६६ 


५०.७५ 


५१ 


३३ 


४२१५.०० 


३ ९ १.७३ 


२५ ९ .०० 


२२ 


१९अ 


१ ९ ८.०० 


१८.४० 


५०.७५ 


५२ 


३४ 


२५००.०० 


२३२.३४ 


१४१.०० 


२३ 


२० 


५ ९ ५.०० 


५५.३० 


५८.०० 


५३ 


३५ 


५००.०० 


४६.४७ 


५०.०० 


२४ 


२१ 


६००.०० 


५५.७६ 


४०.५० 


५४ 


३६ 


५००.०० 


४६.४७ 


९ ६.०० 


२५ 


२१ अ 


२००.०० 


१८.५ ९ 


४०.५० 


५५ 


३७ 


७४७.०० 


६ ९ .४२ 


६४.०० 


२६ 


२१ ब 


२००.०० 


१८.५ ९ 


५२.०० 


५६ 


३८ 


१८४०.०० 


१७१.०० 


१४६.०० 


२७ 


२१ क 


२००.०० 


१८.५ ९ 


५२.०० 


५७ 


३ ९ 


१८४०.०० 


१७१.०० 


१६४.०० 


२८ 


२२ 


३००.०० 


२७.८८ 


१५.०० 


५८ 


४० 


४००.०० 


३७.१७ 


८७.५० 


२ ९ 


२२ अ 


३००.०० 


२७.८८ 


१५.०० 


५ ९ 


४० 


१ ९ २.०० 


१७.८४ 


४३.७५ 


३० 


२२ ब 


३००.०० 


२७.८८ 


१५.०० 


६० 


४० ब 


१४४.०० 


१३.३८ 


४३.७५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७, २०१८ / कार्तिक १०-१६, शके १९ ४० 


२५ 


अनुसूची- एक - चालू 


अनुसूची-एक - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


चौ.फूट 


चौ.मी. 


चौ.मी. 


चौ.फूट 


चौ.मी. 


चौ.मी. 


६१ 


४० क 


१७६४.०० 


१६३.९ ४ 


१२ ९ .०० 


९ ८ 


७२ 


५८८.०० 


५४.६५ 


४ ९ .५० 


६२ 


४० ड 


१०८०.०० 


१००.३७ 


९९.०० 


९९ 


७३ 


३६०.०० 


३३.४६ 


२२.२५ 


६३ 


४१ 


११४०.०० 


१०५.९ ५ 


१०२.०० 


१०० 


७३ अ 


३६०.०० 


३३.४६ 


५०.०० 


६४ 


४२ 


१२४०.०० 


११५.२४ 


१०७.०० 


१०१ 


७४ 


५१०.०० 


४७.४० 


४४.०० 


६५ 


४३ 


५४४.०० 


५०.५६ 


४६.०० 


१०२ 


७४ अ 


१५०.०० 


१३.९ ४ 


७२.९ ० 


६६ 


४४ 


५४४.०० 


५०.५६ 


८०.५० 


१०३ 


७६ 


७०२.०० 


६५.२४ 


७२.२५ 


६७ 


४५ 


१४७४.०० 


१३६.९९ 


१०८.०० 


१०४ 


७७ 


३१२.०० 


२ ९ .०० 


४५.०० 


६८ 


४६ 


१३८०.०० 


१२८.२५ 


१०८.०० 


१०५ 


७८ 


८४०.०० 


७८.०७ 


९९.०० 


६ ९ 


४७ 


२५८४.०० 


२४०.१५ 


६८.५० 


१०६ 


७ ९ 


५२०.०० 


४८.३३ 


१०४.५० 


७० 


४८ 


१५५०.०० 


१४४.०५ 


२८०.१५ 


१०७ 


७९अ 


५२०.०० 


४८.३३ 


६३.०० 


७१ 


४ ९ 


१७१०.०० 


१५८.९ २ 


११५.०० 


१०८ 


८० 


११००.०० 


१०२.२३ 


१२२.५० 


७२ 


५० 


७३५.०० 


६८.३१ 


१६५.१५ 


१० ९ 


८१ 


१ ९ २६.०० 


१७ ९ .०० 


१८५.२५ 


७३ 


५१ 


६३०.०० 


५८.५५ 


५५.०० 


११० 


८२ 


२८०.०० 


२६.०२ 


४८.०० 


७४ 


५१ 


४८०.०० 


४४.६१ 


५५.०० 


१११ 


८३ 


२८०.०० 


२६.०२ 


२४.०० 


७५ 


५२ 


९ ७६.०० 


९ ०.७१ 


६५.०० 


११२ 


८३ 


१८०.०० 


१६.७३ 


२४.०० 


७६ 


५३ 


४८०.०० 


४४.६१ 


५५.०० 


११३ 


८४ 


४३२.०० 


४०.१५ 


४१.२५ 


७७ 


५३ अ 


४८०.०० 


४४.६१ 


३२.५० 


११४ 


८५ 


३ ९ ०.०० 


३६.२५ 


४०.०० 


७८ 


५४ 


७१५.०० 


६६.४५ 


४२.०० 


११५ 


८५ अ 


४० ९ .०० 


3८.०१ 


४०.०० 


७ ९ 


५४ अ 


७१५.०० 


६६.४५ 


२४.५० 


११६ 


८६ 


३०८.०० 


२८.६२ 


३०.०० 


८० 


५५ 


८४२.०० 


७८.२५ 


६०.०० 


११७ 


८७ 


१२२१.०० 


११३.४८ 


२२८.५० 


८१ 


५६ 


३००.०० 


२७.८८ 


२१.०० 


११८ 


८८ 


१००८.०० 


९ ३.६८ 


६०.५० 


८२ 


५७ 


३००.०० 


२७.८८ 


२१.०० 


११ ९ 


८ ९ 


८५०.०० 


७ ९ .०० 


२८३.०० 


८३ 


५८ 


८००.०० 


७४.३५ 


७२.०० 


१२० 


९ ० 


११५६.०० 


१०७.४३ 


२५३.०० 


८४ 


५ ९ 


७७५.०० 


७२.०३ 


६७.५० 


१२१ 


९ १ 


९ ४०.०० 


८७.३६ 


४६.०० 


८५ 


५९अ 


१५०.०० 


१३.९ ४ 


६७.५० 


१२२ 


९ १ अ 


९ ४०.०० 


८७.३६ 


४६.०० 


८६ 


६० 


७०२.०० 


६५.२४ 


४२.७५ 


१२३ 


९ २ 


३७७.०० 


३५.०४ 


८६.०० 


८७ 


६१ 


२०००.०० 


१८५.८७ 


६४.०० 


१२४ 


९ ३ 


६२६.०० 


५८.१८ 


१००.७० 


८८ 


६२ 


४३३.०० 


४०.२४ 


४२.०० 


१२५ 


९ ४ 


४१७.०० 


३८.७५ 


२७.६६ 


८ ९ 


६४ 


८२४.०० 


७६.५८ 


८०.०० 


१२६ 


९ ५ 


२ ९ ०.०० 


२६.९ ५ 


२७.६६ 


९ ० 


६५ 


११६०.०० 


१०७.८१ 


१३३.०० 


१२७ 


९ ६ 


२ ९ ०.०० 


२६.९ ५ 


२७.६६ 


९ १ 


६६ 


८१०.०० 


७५.२८ 


१२२.५० 


१२८ 


९ ७ 


२७६०.०० 


२५६.५१ 


२ ९ ६.०५ 


९ २ 


६७ 


६५०.०० 


६०.४१ 


३६.०० 


१२ ९ 


९ ८ 


७२ ९ .०० 


६७.७५ 


४३.०० 


९ ३ 


६८ 


३००.०० 


२७.८८ 


६१.०० 


१३० 


९९ 


६२४.०० 


५७.९९ 


५६.०० 


९ ४ 


६८ अ 


२५०.०० 


२३.२३ 


२५.०० 


१३१ 


१०० 


१०२५.०० 


९ ५.२६ 


११२.०० 


९ ५ 


६ ९ 


८६ ९ .०० 


८०.७६ 


२०.०० 


१३२ 


१०० 


१०२५.०० 


९ ५.२६ 


१२१.५० 


९ ६ 


७० 


३००.०० 


२७.८८ 


६२.३५ 


१३३ 


१०१ 


२६५०.०० 


२४६.२८ 


१७३.७५ 


९ ७ 


७१ 


४ ९ ०.०० 


४५.५४ 


५३.३२ 


१३४ 


१०१ 


१६५०.०० 


१५३.३५ 


२२४.०० 


अ .- एक -७ ( १८३३ ). 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७, २०१८ / कार्तिक १०-१६, शके १९ ४० 


अनुसूची-एक - चालू 


अनुसूची-एक - चालू 


( 9 ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


चौ.फूट 


चौ.मी. 


चौ.मी. 


चौ.फूट 


चौ.मी. 


चौ.मी. 


१३५ 


१०२ 


१०५०.०० 


९ ७.५८ 


८७.५० 


१७२ 


१३३ 


१६५०.०० 


१५३.३५ 


१५०.०० 


१३६ 


१०२ 


१०५०.०० 


९ ७.५८ 


१२२.५० 


१७३ 


१३४ 


१८१५.०० 


१६८.६८ 


१००.०० 


१३७ 


१०२ ब 


१०५०.०० 


९ ७.५८ 


१६६.२५ 


१७४ 


१३५ 


१८ ९ ५.०० 


१७६.१२ 


७०.०० 


१३८ 


१०३ 


४१५.०० 


३८.५७ 


७४.५५ 


१७५ 


१३६ 


१८ ९ ५.०० 


१७६.१२ 


७५.०० 


१३ ९ 


१०३ अ 


५००.०० 


४६.४७ 


७४.३० 


१७६ 


१३७ 


२४००.०० 


२२३.०५ 


१५०.०० 


१४० 


१०४ 


१४५०.०० 


१३४.७६ 


२३१.०० 


१७७ 


१३८ 


२४२०.०० 


२२४.९ १ 


१४०.०० 


१४१ 


१०५ 


१६७४.०० 


१५५.५८ 


१२२.६ ९ 


१७८ 


१३ ९ 


७७६.०० 


७२.१२ 


१३५.७५ 


१४२ 


१०७ 


८००.०० 


७४.३५ 


७५.०० 


१७९ 


१३९अ 


७७६.०० 


७२.१२ 


३५.७५ 


१४३ 


१०८ 


६२५.०० 


५८.० ९ 


८४.०० 


१८० 


१३ ९ब 


७७६.०० 


७२.१२ 


३५.७५ 


१४४ 


१० ९ 


४०६.०० 


३७.७३ 


३६.०० 


१८१ 


१४० 


२०००.०० 


१८५.८७ 


३५.७५ 


१४५ 


११० 


५३०.०० 


४ ९ .२६ 


४४.०० 


१८२ 


१४१ 


२०००.०० 


१८५.८७ 


१४५.०० 


१४६ 


११० अ 


५३०.०० 


४ ९ .२६ 


४४.०० 


१८३ 


१४२ 


२०००.०० 


१८५.८७ 


१५०.०० 


१४७ 


१११ 


११३१.०० 


१०५.११ 


१४४.०० 


१८४ 


१४३ 


१०००.०० 


९२.९ ४ 


७५.०० 


१४८ 


११२ 


५००.०० 


४६.४७ 


६४.०० 


१८५ 


१४३ अ 


१०००.०० 


९२.९ ४ 


७५.०० 


१४ ९ 


११३ 


११३६.०० 


१०५.५८ 


१२३.२५ 


१८६ 


१४४ 


१६५०.०० 


१५३.३५ 


१४१.०० 


१५० 


११४ 


८६४.०० 


८०.३० 


६३.२५ 


१८७ 


१४५ 


९ १०.०० 


८४.५७ 


७५.०० 


१५१ 


११५ 


९ ००.०० 


८३.६४ 


८६.०० 


१८८ 


१४५ अ 


९ १०.०० 


८४.५७ 


७५.०० 


१५२ 


११६ 


८८०.०० 


८१.७८ 


५ ९ .१६ 


१८ ९ 


१४६ 


१६८०.०० 


१५६.१३ 


६०.०० 


१५३ 


११७ 


८६४.०० 


८०.३० 


९ ६.०० 


१ ९ ० 


१४७ 


८००.०० 


७४.३५ 


२४०.०० 


१५४ 


११८ 


२०६८.०० 


१ ९ २.१ ९ 


१३६.५० 


१ ९ १ 


१४८ 


७५०.०० 


६ ९ .७० 


१६१.०० 


१५५ 


११ ९ 


१६२८.०० 


१५१.३० 


१४७.०० 


१ ९ २ 


१४ ९ 


९ ००.०० 


८३.६४ 


१५३.०० 


१५६ 


१२० 


६२५०.०० 


५८०.८६ 


२६३.२५ 


१ ९ ३ 


१५० 


१५००.०० 


१३ ९ .४१ 


७३.५० 


१५७ 


१२० अ 


१२५०.०० 


११६.१७ 


३५७.०० 


१ ९ ४ 


१५० अ 


३००.०० 


२७.८८ 


११०.२५ 


१५८ 


१२१ 


३२००.०० 


२ ९ ७.४० 


४२५.५० 


१ ९ ५ 


१५१ 


१०५०.०० 


९ ७.५८ 


११०.०० 


१५ ९ 


१२२ 


८८०.०० 


८१.७८ 


५ ९ .४१ 


१ ९ ६ 


१५४ 


२०००.०० 


१८५.८७ 


७१.०० 


१६० 


१२२ अ 


८८०२.०० 


८१८.०३ 


५ ९ .५१ 


१ ९ ७ 


१५६ 


१५००.०० 


१३९ .४१ 


१२०.०० 


१६१ 


१२३ 


४८०.०० 


४४.६१ 


१६१.५० 


१ ९ ८ 


१५७ 


८१०.०० 


७५.२८ 


६५.०० 


१६२ 


१२३ अ 


१०८०.० 


१००.३७ 


२४.०० 


१ ९९ 


१५७ अ 


२१०.०० 


१ ९ .५२ 


६५.०० 


१६३ 


१२३ ब 


२२८.०० 


२१.१ ९ 


२८१.०० 


२०० 


१५ ९ 


१५००.०० 


१३ ९ .४१ 


१४४.०० 


१६४ 


१२४ 


२५००.०० 


२३२.३४ 


२८०.५० 


२०१ 


१६० 


१५००.०० 


१३९ .४१ 


१३०.१५ 


१६५ 


१२५ 


२११२.०० 


१ ९ ६.२८ 


६ ९ ३.०० 


२०२ 


१६१ 


९ ००.०० 


८३.६४ 


१००.०० 


१६६ 


१२६ 


२१८४.०० 


२०२.९ ७ 


३२४.०० 


२०३ 


१६२ 


४००.०० 


३७.१७ 


७ ९ .०२ 


१६७ 


१२७ 


५७२.०० 


५३.१६ 


३४७.७५ 


२०४ 


१६२ अ 


२००.०० 


१८.५ ९ 


३२.०० 


१६८ 


१२८ 


४५०.०० 


४१.८२ 


१२०.०० 


२०५ 


१६३ 


२०००.०० 


१८५.८७ 


८२.५० 


१६ ९ 


१२८ अ 


४५०.०० 


४१.८२ 


१२०.०० 


२०६ 


१६४ 


१५००.०० 


१३ ९ .४१ 


१५०.०० 


१७० 


१३० 


१५०.०० 


१३.९ ४ 


३००.०० 


२०७ 


१६५ 


१५००.०० 


१३९ .४१ 


२००.०० 


१७१ 


१३१ 


१५०.०० 


१३.९ ४ 


२००.०० 


२०८ 


१६६ 


७५०.०० 


६ ९ .७० 


१५०.०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १-७, २०१८/ कार्तिक १०-१६ , शके १९ ४० 


२७ 


अनुसूची- एक - चालू 


अनुसूची-एक - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


चौ.फूट 


चौ.मी. 


चौ.मी. 


चौ.फूट 


चौ.मी. 


चौ.मी. 


२० ९ 


१६६ अ 


७५०.०० 


६ ९ .७० 


४३.०० 


२४ ९ 


१ ९ २ 


९ ००.०० 


८३.६४ 


१००.०० 


२१० 


१६७ 


१५००.०० 


१३ ९ .४१ 


२००.०० 


२५० 


१ ९ ३ 


९ ००.०० 


८३.६४ 


८०.६५ 


२११ 


१६८ 


७५०.०० 


६ ९ .७० 


११०.२५ 


२५१ 


१ ९ ४ 


९ ००.०० 


८३.६४ 


९ ७.७५ 


२१२ 


१६ ९ 


३७५.०० 


३४.८५ 


४ ९ .०० 


२५२ 


१ ९ ५ 


९ ००.०० 


८३.६४ 


१२०.०० 


२१३ 


१६९अ 


३७५.०० 


३४.८५ 


४ ९ .०० 


२५३ 


१ ९ ७ 


९ ००.०० 


८३.६४ 


११०.२५ 


२१४ 


१७० 


५००.०० 


४६.४७ 


३२.०० 


२५४ 


१ ९ ८ 


९ ००.०० 


८३.६४ 


१४०.०० 


२१५ 


१७० 


६००.०० 


५५.७६ 


३३.०० 


२५५ 


१ ९९ 


९ ००.०० 


८३.६४ 


१४४.०० 


२१६ 


१७१ 


१५००.०० 


१३ ९ .४१ 


१२५.०० 


२५६ 


२०० 


९ ००.०० 


८३.६४ 


८ ९ .०० 


२१७ 


१७२ 


९ ००.०० 


८३.६४ 


१००.०० 


२५७ 


२०१ 


७७५.०० 


७२.०३ 


८७.५० 


२१८ 


१७३ 


५००.०० 


४६.४७ 


४ ९ .५० 
९ ६.०० 


२५८ 


२०२ 


९ ००.०० 


८३.६४ 


१५०.०० 


२१ ९ 


१७३ अ 


४००.०० 


३७.१७ 


२२० 


१७४ 


१०००.०० 


९२.९ ४ 


४२.०० 


२५ ९ 


२०३ 


८५०.०० 


७ ९ .०० 


२४०.०० 


२२१ 


१७५ 


७५०.०० 


११२.५० 


२६० 


२०४ 


५२५.०० 


४८.७ ९ 


७८.०० 


६ ९ .७० 
६ ९ .७० 


२२२ 


१७५ अ 


७५०.०० 


११२.५० 


२६१ 


२०४ अ 


५२५.०० 


४८.७ ९ 


७८.०० 


२२३ 


१७६ 


१२०.०० 


११.१५ 


१०५.०० 


२६२ 


२०५ 


७२५.०० 


६७.३८ 


९ ०.१२ 


२२४ 


१७६ अ 


१३०.०० 


१२.०८ 


१०५.०० 


२६३ 


२०६ 


७५०.०० 


६ ९ .७० 


९ ०.०० 


२२५ 


१७६ ब 


६२५.०० 


१०५.०० 


२६४ 


२०७ 


४५०.०० 


४१.८२ 


१७५.५० 


२२६ 


१७६ क 


६२५.०० 


५८.० ९ 
५८.० ९ 
४६.४७ 


१०५.०० 


२६५ 


२०७ अ 


४५०.०० 


४१.८२ 


१४७.०० 


२२७ 


१७७ 


५००.०० 


१४२.०५ 


२६६ 


२०८ 


४५०.०० 


४१.८२ 


६५.०० 


२२८ 


१७७ 


५००.०० 


४६.४७ 


२७.०० 


२२ ९ 


१७८ 


५००.०० 


४६.४७ 


७६.०० 


२६७ 


२०८ अ 


४५०.०० 


४१.८२ 


६५.०० 


२३० 


१७८ 


५००.०० 


४६.४७ 


७८.०० 


२६८ 


२१० 


३००.०० 


२७.८८ 


५७.६६ 


२३१ 


१७ ९ 


६००.०० 


१००.०० 


२६ ९ 


२१० अ 


३००.०० 


२७.८८ 


४७.६६ 


२३२ 


१७९अ 


४५०.०० 


२७० 


२१० ब 


३००.०० 


२७.८८ 


४७.६६ 


५५.७६ 
४१.८२ 
४१.८२ 
२७८.८१ 


९ .०० 
९ .०० 


२३३ 


१७९ब 


४५०.०० 


२७१ 


२११ 


९ ००.०० 


८३.६४ 


११२.५० 


२३४ 


१८० 


३०००.०० 


३००.०० 


२७२ 


२१२ 


८००.०० 


७४.३५ 


१४ ९.९ ४ 


२३५ 


१८१ 


७५०.०० 


६ ९ .७० 


८४.०० 


२७३ 


२१३ 


९ ००.०० 


८३.६४ 


१३८.०० 


२३६ 


१८१ अ 


७५०.०० 


६ ९ .७० 


८४.०० 


२७४ 


२१४ 


४२५.०० 


३ ९ .५० 


७६.५० 


२३७ 


१८२ 


१३ ९ .४१ 


१५००.०० 


१२२.५० 


२३८ 


१८३ 


२००.०० 


१८.५ ९ 


८४.०० 


२७५ 


२१४ अ 


५६४.०० 


५२.४२ 


३६.०० 


२३ ९ 


१८४ 


१४४७.०० 


१३४.४८ 


१ ९ ८.०० 


२७६ 


२१४ ब 


३५०.०० 


३२.५३ 


४८.०० 


२४० 


१८५ 


९ ००.०० 


८३.६४ 


१३१.०० 


२७७ 


२१५ 


४५०.०० 


४१.८२ 


७३.८० 


२४१ 


१८६ 


१०८ ९ .०० 


१०१.२१ 


१३१.२५ 


२७८ 


२१५ अ 


४५०.०० 


४१.८२ 


६५.१८ 


२४२ 


१८७ 


१०८ ९ .०० 


१०१.२१ 


११८.७५ 


२७ ९ 


२१६ 


९ ००.०० 


८३.६४ 


२४.५० 


२४३ 


१८८ 


४००.०० 


३७.१७ 


१०८.०० 


२८० 


२१७ 


९ ००.०० 


८३.६४ 


१०८.०० 


२४४ 


१८८ अ 


५००.०० 


४६.४७ 


१०८.०० 


२८१ 


२१८ 


४५०.०० 


४१.८२ 


१६८.०० 


२४५ 


१८ ९ 


५००.०० 


४६.४७ 


१०८.०० 


२८२ 


२१८ अ 


४५०.०० 


४१.८२ 


५५.०० 


२४६ 


१८ ९अ 


५५०.०० 


५१.१२ 


९९ .०० 


२८३ 


२१ ९ 


४५०.०० 


४१.८२ 


६ ९ .०० 


२४७ 


१ ९ ० 


५००.०० 


४६.४७ 


६०.७५ 


२८४ 


२१९अ 


४५०.०० 


४१.८२ 


८६.२५ 


२४८ 


१ ९ ० अ 


५००.०० 


४६.४७ 


६०.७५ 


२८५ 


२२० 


९ ००.०० 


८३.६४ 


९ ३.७५ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७, २०१८ / कार्तिक १०-१६, शके १९ ४० 


अनुसूची-एक - चालू 


अनुसूची-एक - चालू 

( ३ ) 


( १ ) 


( २) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


चौ.फूट 


चौ.मी. 


चौ.मी. 


चौ.फूट 


चौ.मी. 


चौ.मी. 


२८६ 


२२१ 


९ ००.०० 


८३.६४ 


१७८.२५ 


३२३ 


१०६ अ 


१२६०.०० 


११७.१० 


१२१.७ ९ 


२८७ 


२२२ 


९ ००.०० 


८३.६४ 


२२२.०० 


३२४ 


१०६ ब 


१२६०.०० 


११७.१० 


१११.० ९ 


२८८ 


२२३ 


८१२.०० 


७५.४६ 


१००.७० 


३२५ 


१२ ९ 


२३८०.०० 


२२१.१ ९ 


२२०.७७ 


२८ ९ 


२२४ 


९ ००.०० 


८३.६४ 


१३५.०० 


३२६ 


१२ ९अ 


४१२.०० 


३८.२ ९ 


८७.०१ 


२ ९ ० 


२२५ 


९ ००.०० 


८३.६४ 


९ ५.०० 


३२७ 


१२९ब 


४१२.०० 


३८.२ ९ 


८७.०१ 


२ ९ १ 


२२६ 


९ ००.०० 


८३.६४ 


१२१.०० 


३२८ 


१३२ 


५६०.०० 


५२.०४ 


४६.९ २ 


२ ९ २ 


२२७ 


४२५.०० 


३ ९ .५० 


४२.०० 


३२९ 


१३२ 


६००.०० 


५५.७६ 


७१.६७ 


२ ९ ३ 


२२७ 


४२५.०० 


३ ९ .५० 


४२.०० 


३३० 


१३२ ब 


६००.०० 


५५.७६ 


७१.५३ 


२ ९ ४ 


२२८ 


४००.०० 


३७.१७ 


८६.२५ 


३३१ 


१५२ 


५००.०० 


४६.४७ 


४१.८२ 


२ ९ ५ 


२२ ९ 


७००.०० 


६५.०६ 


१४३.७५ 


३३२ 


१५२ अ 


५००.०० 


४६.४७ 


४१.८२ 


२ ९ ६ 


२३१ 


५००.०० 


४६.४७ 


१२०.०० 


३३३ 


१५३ 


१२०.०० 


११.१५ 


२०.०० 


२ ९ ७ 


२३१ अ 


५००.०० 


४६.४७ 


१२०.०० 


३३४ 


१५३ अ 


३२०.०० 


२ ९ .७४ 


४१.२८ 


२ ९ ८ 


२३२ 


६००.०० 


५५.७६ 


१६५.०० 


३३५ 


१५३ ब 


३२०.०० 


२ ९ .७४ 


४२.२४ 


२ ९९ 


२३३ 


६००.०० 


५५.७६ 


६७.४० 


३३६ 


१५३ क 


३२०.०० 


२ ९ .७४ 


४१.७५ 


३०० 


२३४ 


७००.०० 


६५.०६ 


१०४.०० 


३३७ 


१५५ 


८००.०० 


७४.३५ 


६२.८१ 


३०१ 


२३५ 


७००.०० 


६५.०६ 


१३३.४० 


३३८ 


१५५ अ 


७००.०० 


६५.०६ 


४७.८२ 


३०२ 


२३६ 


९ ००.०० 


८३.६४ 


१०५.०० 


३३ ९ 


१५८ 


१५६०.०० 


१४४.९ ८ 


१४३.८३ 


३०३ 


२३७ 


२००.०० 


१८.५ ९ 


४५.०० 


३४० 


१५८ अ 


३७५.०० 


३४.८५ 


३६.६१ 


३०४ 


२३८ 


२००.०० 


१८.५ ९ 


१३८.०० 


३४१ 


१ ९ १ 


३६०.०० 


३३.४६ 


३२.८२ 


३०५ 


२३ ९ 


२००.०० 


१८.५ ९ 


२२.५० 


३४२ 


१ ९ १ अ 


५४०.०० 


५०.१९ 


४ ९ .१२ 


३०६ 


२४० 


२००.०० 


१८.५ ९ 


२२.५० 


३४३ 


१ ९ ६ 


४५०.०० 


४१.८२ 


४४.८० 


३०७ 


२४० 


२०००.०० 


१८५.८७ 


४००.०० 


३४४ 


१ ९ ६ अ 


४५०.०० 


४१.८२ 


४५.२० 


३०८ 


२४२ 


६००.०० 


५५.७६ 


४०.०० 


३४५ 


२० ९ 


४५०.०० 


४१.८२ 


४१.८० 


३० ९ 


२४३ 


४००.०० 


३७.१७ 


५३.६३ 


३४६ 


२०९अ 


४५०.०० 


४१.८२ 


४०.६० 


३१० 


२४४ 


४००.०० 


३७.१७ 


७१.०० 


३४७ 


२३० 


५००.०० 


४६.४७ 


४५.८२ 


३११ 


२४५ 


४००.०० 


३७.१७ 


१०५.०० 


३४८ 


२३० अ 


५००.०० 


४६.४७ 


४६.२० 


३१२ 


२४६ 


८०.०० 


७.४३ 


६.२५ 


३४ ९ 


२३० ब 


५००.०० 


४६.४७ 


४५.९ ० 


३१३ 


२४७ 


९ ००.०० 


८३.६४ 


९ .०० 


३५० 


८ 


१२०८.०० 


११२.२७ 


११२.६४ 


३१४ 


२४८ 


७५०.०० 


६ ९ .७० 


५७.१५ 


३५१ 


८ अ 


३३३.०० 


३०.९ ५ 


८४.०२ 


३१५ 


१७ 


४८०.०० 


४४.६१ 


२५.१६ 


३५२ 


८ ब 


३३३.०० 


३०.९ ५ 


८३.९ २ 


३१६ 


१७ अ 


३००.०० 


२७.८८ 


२१.९ ४ 


३५३ 


३५१ 


१ ९ ६ ९ ७.०० १८३०.५८ 


१८०२.०० 


३१७ 


६३ 


५ ९ ६.०० 


५५.३ ९ 


५५.९ ० 


३५४ 


३५२ 


९ ००.०० 


८३.६४ 


८३.५४ 


३१८ 


६३ अ 


३००.०० 


२७.८८ 


२७.८१ 


३५५ 


३५३ 


९ ००.०० 


८३.६४ 


८३.५४ 


३१ ९ 


६३ ब 


५८०.०० 


५३.९ ० 


५३.९ ० 


३५६ 


३५४ 


६००.०० 


५५.७६ 


६२.२४ 


३२० 


७५ 


२२०.०० 


२०.४५ 


२०.४४ 


३२१ 


७५ अ 


८०८.०० 


७५.० ९ 


७५.० ९ 


एकूण 


३१७३६३.०० २ ९ ४ ९ ४.७० 


३५१४०.६१ 


३२२ 


१०६ 


२२७६.०० 


२११.५२ 


११६.६ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १-७, २०१८ / कार्तिक १०-१६, शके १९ ४० 


२ ९ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


- 


उमा बॅरेज प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ 


उमा बॅरेजच्या बुडित क्षेत्रामुळे बाधित होणारे मौजे लंघापूर गावठाण . 
५५१० हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे . त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतक -यांची आर्थिक 
स्थिती सुधारण्याबरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे. 


अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


उक्त बाधित व्यक्तींची घरे बुडीत क्षेत्रात येत असल्यामुळे त्यांचेविस्थापन अनिवार्य आहे . 
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी अकोला यांचे पत्र क्रमांक कावि -५१६-२०१८ अन्वये कळविल्यानुसार मा . विभागीय आयुक्त , अमरावती यांचे मंजूरी 
आदेश कमांक उपआ - पुनर्व- अ.का-कावि-१९ ०९-२०१८ , दिनांक १९ -० ९-२०१८ नुसार मौजे लंघापुर, ता . मुर्तिजापूर , जि . अकोला येथील विस्थापीत 
कुटुंबांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजनेला भूमि संपादन अधिनियम , २०१३ मधील कलम १८ अन्वये मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. 

सदर विस्थापीत कुटुंबांचे पुनर्वसन प पुनर्स्थापना योजनेचे उपविभागीय अधिकारी , कार्यालय मुर्तिजापूर , ता . मुर्तिजापूर, जि . अकोला येथे 
निरिक्षण करता येईल . 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सांराश 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक ३८ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वयेसिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभावनिर्धारणापासून सूट दिली 
असल्यामुळे सामाजिक प्रभावनिर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 


अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, अकोला. 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात 

आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, अकोला, जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला . 


क्रमांक आरपीए- २०१५ -प्र.क्र .१२९ ( ३) र एक दिनांक २८-०५-२०१५. 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची 

नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी , कार्यालय मुर्तिजापूर , ता . मुर्तिजापूर, जिल्हा अकोला येथे करता येईल . 


अकोला : 


आस्तिक कुमार पांडे, 
जिल्हाधिकारी , अकोला. 


दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१८ . 


अ .- एक -८ ( १८३३) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR 
GAIKWAD PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES ,NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. 


